दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त शासकीय 
परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई कार्यालयातील गट-अ 
ते गट-ड संवर्गाकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जुन, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दि. ०७.१०.२०१६ 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
६) शासनाचे समक्रमांक दि. १७.०२.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


संदर्भीय क्रमांक ६ येथील शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 
२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 


संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notificatiion येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर झ्ासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता 
पदसुनिश्चिती करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करून सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेळी पदे गट”अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवर आहेत अशी पदे तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न 
असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील पदे विचारात घेऊन, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिनस्त शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयात दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६१६१७१२३९२००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 

SATI S H KA R B H A RI DN: c=IN, o=Government Of Maharasht ‘GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCod 10 si ht 
2.5.4.20=96b5b527d7 131539d3b3eb3ba523bb35 14dd3d3437a78ac0f73c6 
48043215729, 


INumber=062762067 261 3cbef6f2c00d1e97183870a4a77839246128d 
caa5d4831ff2947, cn=SATISH KARBHARI JONDHALE 


(सतीशा जोंधळे) 


wera: विवरणपत्र-अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
८. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 
११. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
१२. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विद्यमान संवर्ग / गट 
पदनाम 
वरिष्ठ लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक तथा 
रोखपाल 


प्रमुख यांत्रिक 
वाहन तपासणीस 


शारीरिक योग्यता 


S,ST,W,MF,SE,RW, 
Cc 


S,ST,W,L,MF,SE 


S,ST,W,L,MF,SE, 
RW,H,C 


S,ST,W,MF,SE,RW, 
H 


S,ST,W,SE,RW,H,C 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
OA, OL, BL, OAL, 
BLV, HH 


OA,OL,OAL,BL, HH 


OA, OL, BL, OAL, 
B,LV 


OL,LV,HH 


OL,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


शासनास माहिती सादर करणे, शासनास पत्रव्यवहार 
करणे , कर्मचारी वेतन देयके, अतिकालीक भत्ता देयके, 
साहित्य खरेदी देयके, मोटार वाहन नोंदी करणे, 
आस्थापना संबधी कामकाज, सुटे भाग खरेदी, लेखा 
संबधी कामे, रोखपाळ पदाचे कामकाज करणे इत्यादी 
शासनास माहिती सादर करणे, शासनास पत्रव्यवहार 
करणे , कर्मचारी वेतन देयके, अतिकालीक भत्ता देयके, 
साहित्य खरेदी देयके, मोटार वाहन नोंदी करणे, 
आस्थापना संबधी कामकाज, सुटे भाग खरेदी, लेखा 
संबधी कामे, रोखपाल पदाचे कामकाज करणे इत्यादी 
आवक जावक, पत्रलेखन, लेखा, देयके तयार करणे, 
देयके प्रमाणित करणे इ. 


वाहन दुरुस्ती बाबत कामकाज करणे, वाहनाची रस्ता 
चाचणी घेणे, वर्दीवर पाठवावयाच्या वाहनांची तपासणी 
करणे, मंत्रालयीन व बृहन्मुंबईतील शासकीय 
कार्यालयातील वाहनांची दुरुस्ती / तपासणी करणे , 
टायर्स, बॅटरी, वाहन निर्लेखन अहवाल सादर करणे 
इत्यादी 

वाहन दुरुस्ती बाबत कामकाज करणे, वाहनाची रस्ता 
चाचणी घेणे, वर्दीवर पाठवावयाच्या वाहनांची 
तपासणी करणे, मंत्रालयीन व बृहन्मुंबईतील शासकीय 
कार्यालयातील वाहनांची दुरुस्ती / तपासणी करणे , 


शेरा 


कार्यालयीन कामकाज करावे 
लागते तसेच मर्यादित 
हालचाल करावी लागते. 


कार्यालयीन कामकाज करावे 
लागते तसेच मर्यादित 
हालचाल करावी लागते. 


कार्यालयीन कामकाज करावे 
लागते तसेच मर्यादित 
हालचाल करावी लागते. 
वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही करावी 
लागते. 


वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही करावी 
लागते. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र | विद्यमानसंवर्ग/ | गट शारीरिक योग्यता दिव्यांग आरक्षणाचा । पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप शेरा 
पदनाम सुयोग्य प्रकार 
टायर्स, बॅटरी, वाहन PISA अहवाल सादर करणे 
विगन मगा कगाया 

६ सहा. यांत्रिक S,ST,W,BN,PP,MF OL,HH,LV मुख्य यांत्रिकास वाहन दुरुस्तीच्या कामामध्ये मदत वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
करणे, वाहने दुरुस्ती करणे, वाहनाची सर्व्हिसिंग तसेच बाहेर जावूनही करावी 
करणे इत्यादी लागते. 

७ कनिष्ठ यांत्रिक S,ST,W,BN,PP,MF OL,HH,LV मुख्य यांत्रिकास वाहन दुरुस्तीच्या कामामध्ये मदत | वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
करणे, वाहने दुरुस्ती करणे, वाहनाची सर्व्हिसिंग तसेच बाहेर जावूनही करावी 
करणे इत्यादी लागते. 

८ वीजतंत्री क | S,ST,W,MF,SE,RW, OL,HH,LV वाहनातील विदयुत संच दुरुस्ती करणे , वायरींगची 


H 
९ मुख्य वीजतंत्री क | S,ST,W,MF,SE,RW OL,HH,LV वाहनातील विदयुत संच दुरुस्ती करणे , वायरींगची 
१० कातारी क S,ST,B,LMF,SE OL,LV, HH FHT रॉड बनविणे, सुटे भाग दुरुस्ती व अनुषंगिक 
११ फ्लॅग रॉड बनविणे, सुटे भाग दुरुस्ती व अनुषंगिक 
कामे करणे. 


१२ सज्जक S,ST,W,BN,PP,L,K OL,BL,HH सिट wee शिवणे, दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे, सिट | वाहनामध्ये आतमध्ये कुठडानिगचे 
C,MF , SE,RW, H कव्हर्स बसविणे व त्या अनुषंगाने येणारी कामे आहेत । कामकाज कुडलतेने करावे 
लागते, सिट कर्व्हस शिवणे, 
दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे 
इत्यादी कामे यंत्राच्या सहायाने 
करता येते. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र | विद्यमान संवर्ग/ गट शारीरिक योग्यता दिव्यांग आरक्षणाचा । पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप शरा 
पदनाम सुयोग्य प्रकार 
१३ सहा. सज्जक S,ST,W,BN,PP,L,K OL,BL,HH सिट कर्व्हस शिवणे, दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे, सिट 


C,MF , SE,RW, H कव्हर्स बसविणे व त्या अनुषंगाने येणारी कामा मध्ये 
सज्जक यांना मदतनीस म्हणून कामकाज करणे 


१४ तुषार चितारी क | S,ST,W,BN,PP,KC, OL,HH वाहनाचे डेटींग पेटींग करणे, वाहनास टचअप करणे, 
१५ | सहा.तुषारचितारी | क | S,ST,W,BN,PP,KC, OL,HH वाहनाचे डेटींग पेटींग करणे, वाहनास टचअप करणे, 


१६ संधारक क | S,ST,W,BN,PP,L,K OL,HH, BL वाहनामध्ये इंजिन आईल, पाणी, IH sis बदलणे, 
C,MF , SE,RW, H इत्यादी कामे करणे 
१७ सहा. संधारक क | S,ST,W,BN,PP,L,K OL,HH, BL वाहनामध्ये इंजिन ऑईल, पाणी, ब्रेक ऑईल बदलणे, 


C,MF , SE,RW, H इत्यादी कामे करणे 
१८ जोडणीकार S,BN,SE, RW,MF OL,LV,HH वाहनाचा दरवाजा, डिकी दुरुस्ती व अनुषंगिक वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
कामकाज करणे.. तसेच बाहेर जावून करावी 
लागते, लॉकची दुरुस्ती 
वाहनामध्ये /डिकी मध्ये बसून 
करावी लागते. 
१९ । सुतार तथा बॉडी S,BN,SE, RW,MF OL,LV,HH वाहनाचा दरवाजा, डिकी दुरुस्ती व अनुषंगिक वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
दुरुस्तीकार कामकाज करणे. तसेच बाहेर जावून करावी 
लागते, लॉकची दुरुस्ती 
वाहनामध्ये /डिकी मध्ये बसून 
करावी लागते. 
२० कथीलगार क | S,ST,W,BN,L, OL,HH पत्रा कामा संबधी व इतर अनुषंगिक कामे करणे वाहनाच्या पत्रा दुरुस्तीसंबधी 
PP,MF,SE काम कार्यशाळेत करता येते. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र | विद्यमान संवर्ग/ गट शारीरिक योग्यता दिव्यांग आरक्षणाचा । पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप शरा 
पदनाम सुयोग्य प्रकार 
२१ सहा. कथीलगार S,ST,W,BN,L,PP, OL,HH पत्रा कामा संबधी व इतर अनुषंगिक कामे वाहनाच्या पत्रा दुरुस्तीसंबधी 
MF,SE करणेसाठीच्या कामात कथिलगार यांना मदत काम कार्यझाळेत करता येते. 
करण्याचे काम 


२२ विजेरीकार क | S,ST,BN,PP,MF,L, OL,HH वाहनातील विजेऱ्या दुरुस्तीचे काम, विजेरी चार्जिंग 
२३ | सहा. विजेरीकार क | S,ST,BN,PP,MF,L, OL,HH वाहनातील विजेऱ्या दुरुस्तीचे काम, विजेरी चार्जिंग 
२४ टायरमन क | S,ST,W,BN,MF OL,.HH, BL वाहनाचे टायर्स पंक्चर काढणे, वाहन टायर्स रोटेशन 


२५ नोंदणी पर्यवेक्षक S,ST,W,SE,RW,H,C वाहतुक विभागातील पर्यवेक्षीय पद आहे. नोंदणी | कार्यालयातून कामकाज करता 
विभागातील कर्मचा-यांकडून कामकाज करवून घेणे, | येते. 
मान्यवरांच्या वर्दीसाठी वाहन व वाहनचालक यांचे 
नियोजन करणे, इतर कर्मचा-यांकडून इंधन देयके, 
अतिकालीक भत्ता देयके, मानधन देयके तयार करुन 
घेणे, 


२६ सहा. नोंदणी S,ST,W,SE,RW,H,C वाहतुक विभागातील पर्यवेक्षीय पद आहे. नोंदणी | कार्यालयातून कामकाज करता 
पर्यवेक्षक विभागातील कर्मचा-यांकडून कामकाज करवून घेणे, | येते. 

मान्यवरांच्या वर्दीसाठी वाहन व वाहनचालक यांचे 

नियोजन करणे, इतर कर्मचा-यांकडून इंधन देयके, 

अतिकालीक भत्ता देयके, मानधन देयके तयार करुन 


घेणे, 

२७ नोंदणी लिपिक S,ST,W,SE,RW,H,C उपरोक्त कामकाज करण्यासाठी सहायक नोंदणी | कार्यालयातून कामकाज करता 
पर्यवेक्षक / नोंदणी पर्यवेक्षक यांना मदतनीस म्हणून | येते. 
कामकाज करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विद्यमान संवर्ग / गट शारीरिक योग्यता 


पदनाम 


२८ नोंदणी सहायक 
} 


S,ST,W,SE,RW,H,C 


S,ST,W,L,BN, RW 


30 | भांडारखरेदीदार | क | S,ST.W,L,BN, RW OL,LV,HH, BL 


39 भाडार सहाय्यक क 


३२ समयपाल 
३३ कार्यादेशक S,ST,W,MF,SE,RW, 
H 


३४ सहायक S,ST,W,MF,SE,RW, 
कार्यादेशक H 


S,ST,W,L,BN, RW 


S,ST,W,SE,RW,H 


34 S,ST,W,PP,L,KC,S 
E,R W,C,MF 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


OL,LV,HH, BL 


OL,LV,HH, BL 


OA,OL,OAL,BL,LV, 
HH 


OL,LV,HH 


OL,LV,HH 


OL,OA,B,LV,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


उपरोक्त कामकाज करण्यासाठी सहायक नोंदणी 
पर्यवेक्षक / नोंदणी पर्यवेक्षक यांना मदतनीस म्हणून 
कामकाज करणे. 

वाहन दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक सुटे भाग खरेदी करणे 
त्याच्या नोंदी घेणे व इतर कामे 


वाहन दुरुस्तीसाठी मागणीप्रमाणे सुटे भाग खरेदी 
करणेइत्यादी 

खरेदी करण्यात आलेल्या सुटया भागांच्या नोंदी घेणे, 
त्या यांत्रिक कर्मचा-यांना उपलब्ध करुन देणे इ. 
कार्यशाळेतील कर्मचा-यांची हजेरीपत्रक बनविणे, 
अतिकालीक भत्ता देयके तयार करणे, रजा अर्ज भरुन 
कार्यालयास सादर करणे इ. 

कार्यशाळेतील पर्यवेक्षीय पद आहे. कार्यशाळेतील 
कर्मचा-यांकडून वाहन दुरुस्ती करवून घेणे, वाहन 
दुरुस्तीबाबत कर्मचा-यांना मार्गदर्शन करणे, इ. 
वाहनदुरुस्तीबाबत कामकाज करणे, वाहनाची रस्ता 
चाचणी घेणे, वर्दीवर पाठवावयाच्या वाहनांची तपासणी 
करणे, मंत्रालयीन व बृहन्मुंबईतील शासकीय 
कार्यालयातील वाहनांची दुरुस्ती/तपासणी करणे, 
टायर्स, बॅटरी, वाहन निर्लेखन अहवाल सादर करणे,इ. 
टपाल ने आण, देयके अधिदान व लेखा कार्यालयास 
सादर करणे, कार्यालयीन कामकाज करणे. 


शेरा 


कार्यालयातून कामकाज करता 
येते. 


वाहन दुरुस्ती सुटे भाग 
खरेदीसाठी बाजारात जावे 
लागते. 


कार्यालयात चालणारे मर्यादित 
हालचालीचे काम. 

कार्यालयीन मर्यादित हालचा - 
लीचे पद. 


पयवेक्षीय कामकाज करावे 
लागते. 


प्रत्यक्ष वाहन व वाहनाच्या अन्य 
भागांची तपासणी करणे 
आव्यक आहे. 


कार्यालयीन कामकाज करावे 
लागते तसेच मर्यादित हालचाल 
करावी लागते. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शापसे-३१, दि. १६ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | विद्यमान संवर्ग/ गट 
पदनाम 
३६ कुशल सहायक 


३७ अकुशल कामगार 


शारीरिक योग्यता 


S,ST,W,BN,PP,MF 


S,ST,W,F,PP,L,KC, 
B,SE,C 


दिव्यांग आरक्षणाचा । पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 
सुयोग्य प्रकार 
OL,HH वाहन दुरुस्तीच्या कामात मुख्य यांत्रिक यांना मदत 
करणे, वाहनातील ऑईल, पाणी बदलणे इत्यादी 
कामकाज करणे. 


OL,LV HH वाहन दुरुस्ती, वाहन सर्व्हिसिंग, वाहनांची वायरींग 
करणे, वाहनास रंगकाम करणे, वाहने धुणे, वाहनांची 
स्वच्छता करणे इत्यादी काम 


शेरा 


वाहनांच्या दुरुस्ती संबधाने 
मुख्य यांत्रिकांना कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही काम 
करावे लागते. 

कार्यशाळेत कामकाज करता 
येते. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


Abbreviatiions: 


Sr. No. Abbreviation Long Form Sr. No. | Abbreviation Long Form 
q a Blind ९ DW Dwarfism 
२ LV Low Vision qo AAV Acid Attack Victim 
3 | Deaf ११ ASD Autism Spectrum Disorder (M) 
छं HH Hearing Handicapped १२ ॥ा Intellectual Disability 
षु OL One Leg 93 SLD Special Learning Disability 
६ OAL One Arm and One Leg १58 MI Mental Illness 
७ CP Cerebral Palsy १५ MD Multiple Disabilities. 

LO Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting 7 [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing | MF Manipulation by 
Fingers 

3 W Walking | 9 | SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
| 6s KC Kneeling & Crouching 12 RW Reading and Writing 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


